Reg. No . NPCITY / 236/ 2015 - 17 
Published on 26th Novemberber 2015 . 


APERS 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १, अंक ३५ ] 


गुरूवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १९-२५ , २०१५/ कार्तिक २८- अग्रहायण ४, शके १९३७ [ पृष्ठे ३, किंमत रुपये ८ .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक- अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १९१ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


वाचा : - ( १ ) मा . प्रधान सचिव , सहकार व पणन वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे आदेश क्र . कृबास- २००६- प्र. क . ४३९ - ११- स , 

दिनांक ३ नोव्हेंबर २००७. 
( २ ) मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे पत्र क्र . पणन- ५- कृउबास -निवडणूक -०७, दिनांक १५ नोव्हेंबर २००७. 

( ३ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुर्तिजापूर यांचे पत्र क्र . सनिमु -पणन- ५३४- १५ , दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१५. 
क्रमांक विनियम - कृउबास -निवडणूक - १२९९८ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भीय पत्रान्वये मा . पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी मा . प्रधान सचिव सहकार पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालय , 
मुंबई- ३२ यांचे आदेश क्र . कृबास- २००६- प्र. क्र . ४३९-११- स , दिनांक ३ नोव्हेंबर २००७ नुसार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे फी द्वारे होणारे वार्षिक 
उत्पन्न रुपये ५ कोटी पर्यंत आहे . अशा सर्व बाजार समित्यांचे निवडणूक कार्यक्रम जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, यांनी जाहीर करणेबाबत 
आदेशित केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती , मुर्तिजापूर या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्यात आलेली असून या 
कार्यालयाची अधिसूचना दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१५ नुसार कलम १३(१) अ ,(ब) (ब-१) मधील जागांकरिता निवडूण आलेल्या संचालकाची नावे व पत्ते 
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ ( ४) तसेच महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) 
नियम , १९६७ चे नियम ८३ च्या तरतूदीनुसार प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुर्तिजापूर यांनी उक्त वाचा क्र . (३) मधील पत्रान्वये उक्त अधिनियमाचे कलम १३ (१)( क ) 
नुसार बाजार क्षेत्रातील कृषी प्रक्रिया किंवा खरेदी विक्रीचा धंदा करणा - या सहकारी संस्थेचा प्रतिनीधी निवडणेबाबतची कार्यवाही पूर्ण करुन प्रतिनिधीचे 
नाव या कार्यालयास कळविले आहे. 


त्याअर्थी आता , शासन निर्णय क्र . एपीएम - २०८१ - ३६३६० - ४४०- ११- सी , दिनांक ५ सप्टेंबर १९८१ आणि आदेश क्र . कृ . बा . स .- २००६ , प्र .क्र . 
४३९ - ११ - स , दिनांक ३ नोव्हेंबर २००७ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ज्ञानदिप म . लोणारे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 


अ.-एक - अ- १ (१७१२) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १९ - २५ , २०१५/ कार्तिक २८- अग्रहायण ४, शके १९३७ 


अकोला महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ ( ४)( क ) तसेच महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व 
विनियमन) नियम , १९६७ चेनियम ८३ च्या तरतूदीच्या अधिन राहून कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मुर्तिजापूर वर कलम १३( १) ( क ) नुसार कृषी प्रक्रिया 
किंवा खरेदी विक्रीचा धंदा करणा - या सहकारी संस्थेचा प्रतिनीधीचे नाव खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत असून त्यांची बाजार समितीचे संचालक 
मंडळावर याद्वारे नियुक्ती करीत आहे . 


तक्ता 


अ . क्र . 


सदस्याचे नाव 


मतदार संघाचे नाव 


( २) 


( १ ) 
१ श्री . अनिरूद्ध सुहासराव तिडके , मु. पो . मुर्तिजापूर 


( ३ ) 
कृषी प्रक्रिया किंवा खरेदी विक्रीचा धंदा करणा -या सहकारी संस्थेचा प्रतिनीधी 


सदरची अधिसूचना आज दिनांक २० ऑक्टोबर २०१५ रोजी माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिली आहे . 


दिनांक २० ऑक्टोबर २०१५ . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १९२. 


वाचा : - ( १ ) मा . प्रधान सचिव , सहकार व पणन वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे आदेश क्र . कृबास- २००६- प्र . क . ४३९ - ११ - स , 

दिनांक ३ नोव्हेंबर २००७ . 
( २) मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे पत्र क्र . पणन -५- कृउबास-निवडणूक -०७, दिनांक १५ नोव्हेंबर २००७. 
( ३ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अकोट यांचे पत्र क्र . विनियम - प्रक्रियासंस्था - सभा - कार्यवृतात -८७३ - १५ , 

दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५ . 


क्रमांक विनियम- कृउबास -निवडणूक - १३४३१ -२०१५. 


ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भीय पत्रान्वये मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी मा . प्रधान सचिव सहकार पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालय , 
मुंबई- ३२ यांचे आदेश क्र . कृबास- २००६-प्र.क्र . ४३९ -११ -स, दिनांक ३ नोव्हेंबर २००७ नुसार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे फी द्वारे होणारे वार्षिक 
उत्पन्न रुपये ५ कोटी पर्यंत आहे . अशा सर्व बाजार समित्यांचेनिवडणूक कार्यक्रम जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, यांनी जाहीर करणेबाबत 
आदेशित केलेले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, अकोट या बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्यात आलेली असून या कार्यालयाची 
अधिसूचना दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१५ नुसार कलम १३( १ ) अ, ( ब) ( ब-१ ) मधील जागांकरिता निवडूण आलेल्या संचालकाची नावे व पत्ते महाराष्ट्र 
कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ (४) तसेच महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) नियम , १९६७ 
चे नियम ८३ च्या तरतूदीनुसार प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अकोट यांनी उक्त वाचा क्र . ( ३) मधील पत्रान्वये उक्त अधिनियमाचे कलम १३ ( १) ( क ) 
नुसार बाजार क्षेत्रातील कृषी प्रक्रियाकिंवा खरेदी विक्रीचा धंदा करणा- या सहकारी संस्थेचा प्रतिनीधी निवडणेबाबतची कार्यवाही पूर्ण करुन प्रतिनिधीचे 
नाव या कार्यालयास कळविले आहे. 


त्याअर्थी आता , शासन निर्णय क्र . एपीएम - २०८१- ३६३६०- ४४० - ११ - सी , दिनांक ५ सप्टेंबर १९८१ आणि आदेश क्र . कृ . बा . स .- २००६, प्र. क्र . 
४३९- ११- स , दिनांक ३ नोव्हेंबर २००७ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , ज्ञानदिप म . लोणारे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
अकोला महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ (४ )( क ) तसेच महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १९ -२५ , २०१५/ कार्तिक २८ - अग्रहायण ४ , शके १९३७ 


(विकास व विनियमन) नियम , १९६७ चे नियम ८३ च्या तरतूदीच्या अधिन राहून कृषी उत्पन्न बाजार समिती, अकोट वर कलम १३( १) ( क ) नुसार कृषी 
प्रक्रियाकिंवा खरेदी विक्रीचा धंदा करणा- या सहकारी संस्थेचा प्रतिनीधीचे नाव खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत असून त्यांची बाजार समितीचे 
संचालक मंडळावर याद्वारे नियुक्ती करीत आहे. 


तक्ता 


अ . क्र . 


सदस्याचे नाव 


पत्ता 


मतदार संघाचे नाव 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ श्री . हिदायतउल्लाखाँ बरकतउल्लाखाँ पटेल 


मु . पो . मोहाळा ता . अकोट जि . अकोला 


कृषी प्रक्रिया किंवा खरेदी विक्रीचा धंदा 
करणा- या सहकारी संस्थेचा प्रतिनीधी 


सदरची अधिसूचना आज दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१५ रोजी माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिली आहे . 


अकोला : 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१५ . 


ज्ञानदिप म . लोणारे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अकोला . 


भाग १ - अ ( अ .वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १९३ . 


वाचा : - ( १ ) गटविकास अधिकारी , पंचायत समिती , मंगरुळपीर ता . मंगरुळपीर , जि . वाशिम यांचे कार्या. पत्र जाक्र . ५०६४ - २०१५ 

दिनांक १ ऑक्टोबर २०१५ . 
( २) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मंगरुळपीर यांचे कार्या. पत्र जाक्र . १४०६- २०१५ दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१५ . 


क्रमांक पणन-स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रतिनिधी - अधिसूचना - ७७१६- २०१५. 

ज्याअर्थी, वाचा क्र . (१) नुसार कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मंगरुळपीर जि . वाशिम चे संचालक मंडळावर प्रतिनिधी म्हणून स्थानिक स्वराजय 
संस्था पंचायत समिती मंगरुळपीर ता . मंगरुळपीर, जि . वाशिम चे वतीने पंचायत समिती सदस्या सौ . मंदाताई रवि चव्हाण , यांचे नाव निर्देशित 
करणेबाबत या कार्यालयास कळविले आहे . व तसा प्रस्ताव सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मंगरुळपीर यांचेकडून या कार्यालयास प्राप्त झाला 
आहे. 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व विनियमन) १९६३ चे कलम १३ (१) (इ) च्या तरतूदीनुसार प्रत्येक बाजार 
समितीवर बाजार क्षेत्रात असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामधून ( पंचायत समिती ) चा एक प्रतिनिधी हा संचालक म्हणून राहील अशी तरतूद आहे. 

त्याअर्थी आता , महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) १९६३ चे कलम ( १) (इ) नुसार कृषी उत्पन्न बाजार समिती, 
मंगरुळपीर ता . मंगरुळपीर , जि . वाशिम च्या संचालक पदी स्थानिक स्वराज्य संस्था , (पंचायत समिती) मधून सौ . मंदाताई रवि चव्हाण , पंचायत समिती 
सदस्या , पंचायत समिती , मंगरुळपीर ता . मंगरुळपीर , जि . वाशिम यांचे नाव गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, मंगरुळपीर , ता . मंगरुळपीर , जि . 
वाशिम यांचे वाचा क्र . ( १) चे पत्रानुसार जाहीर करण्यात येत आहे . 


वाशिम : 
दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१५ . 


( अवाच्य), 
जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था , वाशिम . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


